सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . १२ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३-२९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


1 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २७७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२ ९ ६ 


औ . भाग १ - १२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


[ पृष्ठे - २४ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ११ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , १४ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . जिउनि / निरंतरसेवा / महिनासहपतमऔ / नोंदणी / ४७१ / २०२३ : - नोंदणी क्रमांक अजीडी / ओजीडी / आरएसआर / सिआर / २४४ / २०२३ दिनांक 
३०/०१/२०२३ अन्वये जिल्हा निबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचना करित आहे की , निरंतर सेवा महिला नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . बजाजनगर ता . जि . औरंगाबाद हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम - ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 

आहे . 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ साधन संपत्ती संस्था " व उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधनसंपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


२७७ 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


२७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


२ 

उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

दिनांक / / २०२३ 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व 
वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम 
३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी 
क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात 
आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


- 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


गावाचे नांव : - साठवण तलाव गहुखेल ता . आष्टी 

जिल्हा : - बीड 

स . नं . 

२१ ९ / १ 

२१ ९ / २ 

२१ ९ / ३ 

१ ९ / १ 

१ ९ / २ 

१ ९ / ३ 

१ ९ / ४ 

१ ९ / ५ 

१ ९ / ६ 

२१/१ 

२२/१ 

२२/२ 


१ . 


२ . 

३ . 


४ 


५ 


६ 


७ 

८ 


९ 

१० 


११ 

१२ 


१३ 

१४ 


१५ 

१६ 


१७ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 


भाग १ - पुरवणी 


२६/१ 

२६/२ 

२६/३ 

२६/४ 

२७/१ 

३३/१ 

३३/२ 

३४/१ 

३४/२ 

३४/३ 

३४/४ 

३४/५ 

३५/१ 

३५/२ 

३५/३ 

३५/४ 

३५/५ 

३५/६ 

३५/७ 

१६/१ 

१७/१ 

१७/२ 


क्षेत्र हे.आर. 


०.२२ 

०.२२ 

०.१५ 

०.३६ 

०.६४ 

०.०७ 


०.२६ 

०.१५ 

०.६६ 

०.४७ 


०.०८ 

०.१३ 

०.१३ 

०.१८ 


०.१५ 

०.२० 

०.३६ 

.२३ 

०.१५ 

०.२५ 

०.१ ९ 

०.३२ 

०.४० 


१७६१ 


०.१८ 


०.०१ 


०.५१ 

०.१२ 


०.४० 


०.१७ 


०.०८ 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


३५ 

३६ 

३७ 


ले 
लूँ 
फ्रु 
के 
चै 


३८ 


३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 

४३ 


४४ 


४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 
५० 

५१ 
५२ 

५३ 


के 
कु 
कु 
कु 
तुम 
कु 
कु 
फु 
ऊँ 
ऊँ 
कु 
s 
s 


५५ 


५७ 


५८ 


५ ९ 


६० 


६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 


६८ 

६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट २ 

क्षेत्र हे . आर . 

प्रकल्पाचे नांव : - साठवण तलाव गहुखेल ता.आष्टी जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरणः- साठवण तलाव गहुखेल ता.आष्टी जि.बीड . 

सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


स.नं. 


१७/३ 

१७/४ 

१७/५ 

१७/६ 

१७/७ 

१७/८ 

१७ / ९ 

१७/१० 

१७/११ 

१७/१२ 

१७/१३ 

१७/१४ 

१७/१५ 


१७/१६ 


१७/१७ 

१७/१८ 
१७ / १ ९ 

१७/२० 


१७/२१ 


१८/१ 


१८/२ 


१८/३ 


१८/३ 


१८/४ 


१८/५ 


१८/६ 


२२२/१ 

२२२/२ 

२२०/१ 

२२१/१ 

२२३/१ 

२२३/१ 

२२३/१ 

२२३/१ 

२२३/२ 


०.१५ 

०.२८ 

०.१५ 

०.२ ९ 

०.२१ 


०.१८ 


०.२ ९ 

०.३१ 


०.१० 


०.५७ 

०.३४ 

०.६८ 


१.०० 


०.५५ 

०.३६ 

०.१२ 


०.०२ 

०.३८ 

०.३५ 

०.२० 

०.४७ 


०.२७ 


०.१५ 

०.३२ 

०.२० 

१.२३ 

१.९९ 

०.९ ७ 

१.११ 


०.१७ 


०.११ 


०.०५ 

०.०५ 

०.१७ 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 


लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - साठवण तलाव गहुखेल ता . आष्टी जिल्हा : - बीड 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


दिनांक : / 
ठिकाण : पाटोदा 


२७ ९ 


क्षेत्र ( हे . आर . ) 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लगू 

नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


/ २०२३ 


नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
- 
पाटोदा यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


( प्रमोद कुदळे ) 

उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा . 


२८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद यांजकडून 

१ ) भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


३ 


२ ) मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा . क्र . २०२२ / 
आरबीडेस्क -४ / भुसंपादन / समन्वय / सिआर ०७ दि . ३०/०८/२०२२ 

- : अधिसुचना : 


क्र . 


ज्याअर्थी , भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्र .११ / २०१४ / ७७ / -२ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना असे 
केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( यापुढे याला “ सदरहू अधिसुचना " संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील 
पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या 
शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . 


I 


आणि त्याअर्थी , सदर अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसूची -१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ) अनुसूची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री 
झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केले आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी , भुमी संपादन कायद्यअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम -४३ पोट - कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची -५ मध्ये महिती देणे 
आवश्यक आहे . ) 


त्याअर्थी , आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकांस सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनः र्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्यअर्थी , समुचित शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम -३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
औरंगाबाद यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


अ . क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची -१ 

अनुसूची ५ 

- 

भुमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

१ ) नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

गावाचे नाव : - मौजे तळेगांव , ता . फुलंब्री , जि . औरंगाबाद . 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे 
पदनाम : - आवश्यक नाही 

गट नंबर 


२ 


१४३ 

१६८ 


एकुण 


संयुक्त मोजणी द्वारे संपादीत क्षेत्र 
( हे . आर ) 

०१ हे . ० ९ आर 

०० हे . ०८ आर 

०१ हे . १७ आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - पाझर तलाव क्र . ०३ , मौजे तळेगांव , ता . फुलंब्री 
जि . औरंगाबाद . 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा 
फायदा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ०३ , मौजे तळेगांव , ता . फुलंब्री 
जि . औरंगाबाद . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - पाझर तलाव क्र . ०३ , मौजे तळेगांव , 
ता . फुलंब्री जि . औरंगाबाद . 


सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसूची -३ 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही- सबब माहिती निरंक 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे 
निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासून सूट प्राप्त . 


२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


२८१ 


२ ) सबब माहिती निरंक 

३ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनूसार झाली आहे त्याचा तपशिल 
निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 

दिनांक : - २३/०२/२०२३ 

ठिकाण : - औरंगाबाद 


संदीप पाटील , 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद . 


४ 

जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचले : - १. श्रीमती रचना आर . लोहिया , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०१ / ० ९ / २०२२ व त्यावरील दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जावक क्र . ४०६२/२०२२ , 
दिनांक ०१ / ० ९ / २०२२ . 


२. श्री आर . बी . राजा , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांचे पत्र दिनांक ०१/१०/२०२२ व त्यावरील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा . क्र ४४८५/२०२२ , दिनांक ०१/१०/२०२२ व 
सोबत कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी इस्पितळ , मुंबई यांनी दिलेले मृत्यूच्या 
कारणांचे प्रमाणपत्रांची ( फॉर्म नं . ४ ) प्रत . 

३. कार्यालयीन टिपणी दिनांक ०४/१०/२०२२ 


कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र . ब - २ ( १ ) / ७८६८ / २०२२- श्रीमती रचना आर . लोहिया , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना ( त्या दिनांक 
२१ / ० ९ / २०२२ रोजी उपचारा दरम्यान मयत झाल्यामुळे ) महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये 
दिनांक ०१ / ० ९ / २०२२ ते २१ / ० ९ / २०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकुण ( २१ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , वैद्यकिय कारणास्तव विशेष बाब 
म्हणुन कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रचना आर . लोहिया , 
३ रे सह , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 
असत्या . 

नांदेड . दिनांक : - ०७ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एम . ए . आनंद , दिवाणी न्यायाधीश - १ , कंधार यांचे 
पत्र क्र .१३० ९ / २०२२ , दिनांक ०३/१०/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र.ब - २ ( १ ) / ७ ९ २ ९ / २०२२- श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७/१०/२०२२ ते २१/१०/२०२२ 
पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १६/१०/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक २२/१०/२०२२ रोजीच्या 
सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक १५/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २२/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , कंधार हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . ए . आनंद , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ कंधार हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


: २ : 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी 
पहावा आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , कंधार यांनी पाहावा . 

नांदेड . दिनांक : - १० ऑक्टोबर , 


२०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले : - श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ८०२२/२०२२ , दिनांक १२/१०/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ८०६२/२०२२ - श्री . चं . वि . मराठे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १ ९ / १० / २०२२ ते २१/१०/२०२२ 
पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २२/१०/२०२२ ते २५/१०/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा 
फायदा जोडून , दिनांक १८/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २६/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ :: 

जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : १३ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


७ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचले : - श्री . दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली 
यांचे पत्र क्र . १८१०/२०२२ , दिनांक १२/१०/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ८१०४/२०२२ - श्री . दिनेश ए . कोठलीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/१०/२०२२ ते २१/१०/२०२२ 
पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१७/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दिनेश ए . कोठलीकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिनेश ए . कोठलीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ :: 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी 
पहावा आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
बिलोली यांनी पहावा . 


:: ३ :: 

दिनांक २२/१०/२०२२ ते ३०/१०/२०२२ या सुट्टया / दिवाळी सुट्टयांबाबत 
स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील . 

नांदेड . दिनांक : - ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


८ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड 
यांचे पत्र क्र.९ ४७५ / २०२२ , दिनांक १३/१०/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र.ब २ ( १ ) / ८१०५ / २०२२- श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३१/१०/२०२२ ते ०३/११/२०२२ 
पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
०४/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 

उपरोक्त कालावधीतील तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती आर . आर . पटवारी , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांनी पहावा . 


:: ३ 

दिनांक २२/१०/२०२२ ते ३०/१०/२०२२ या सुट्टया / दिवाळी सुट्टंयाबाबत 
स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील . 

नांदेड . दिनांक : - १४ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचले : - श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र क्र . १ ९ ८५ / २०२२ , दिनांक १८/१०/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

२ 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ७३७ ९ / २०२२ - श्री . वि . म . गायकवाड , रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७/१०/२०२२ या 
एक दिवसांची , अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२८३ 


२ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१० 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 


वाचले : - श्रीमती एस . एल . सोयंके , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक २०/१०/२०२२ व त्यावर प्र . दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्रमांक ४८६२/२०२२ , दि , 
२०/१०/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र.ब - २ ( १ ) / ८३८० / २०२२- श्रीमती एस . एल . सोयंके , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/१०/२०२२ 
या एक दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एल . सोयंके , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एल . सोयंके , ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


२ :: 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ५ वे सह दिवाणी 
५ 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


११ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्र .१०१० / २०२२ , दिनांक २०/१०/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र.ब २ ( १ ) / ८३७८ / २०२२- श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३१/१०/२०२२ 
ते ०२/११/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , दिनांक ३०/१०/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०३ / 
११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 

२ 

नांदेड . दिनांक : - २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र क्र . २००१/२०२२ , दिनांक २१/१०/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ८४१६/२०२२ - श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २०/१०/२०२२ रोजी 
एक दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - 


पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ३१ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . दिनेश द . माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांचे पत्र क्र . ६८६/२०२२ , दिनांक ३१/१०/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ८४१५/२०२२ - श्री . दिनेश द . माने , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३१/१०/२०२२ ते 
०५/११/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ६ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ०६/११/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दिनेश द . माने , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


२ 

महाराट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दिनेश द . माने , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: २ :: 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


१४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांचे पत्र क्र . ३ ९ ५४ / २०२२ , दिनांक ३१/१०/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ८४४८/२०२२ - श्री . एन . एस . बारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/११/२०२२ ते ०६ / 
११/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची वाढीव अर्जित 
रजा , दिनांक ०३/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एस . बारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड 
यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एम . एस . पौळ , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पहावा , तसेच 
त्यांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , मुखेड आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयंकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी 
करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ०१ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


१५ 


एस . ई . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ४ ९ ६२ / २०२२ , दि . ०३/११/२०२२ सोबत 
विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र.ब - २ ( १ ) / ८५ ९ ८ / २०२२. श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक 
३१/१०/२०२२ ते ०२/११/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा , वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


२८५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९- ब खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 

भाग -२ 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ०५ नोंव्हेंबर , २०२२ 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले : - १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश जा.क्र . ब 
२ ( १ ) / ८१०५ / २०२२ , दिनांक १४/१०/२०२२ . 

२. श्रीमती ऊषा वि . इंदापुरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांचे 
पत्र क्र .८५१४ / २०२२ , दिनांक ०३/११/२०२२ व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ८५३१ / २०२२- श्रीमती ऊषा वि . इंदापुरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ०३ / 
११/२०२२ या एक दिवसांची अर्जित रजा उक्त संदर्भ क्र . २ वरील विनंती 
अर्जानुसार याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ०३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


नागेश वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचले : - श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . २६०४/२०२२ , दिनांक ०१/११/२०२२ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ८५२६/२०२२ - श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३१ / १० / 
२०२२ या एक ( १ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


२८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ग . रा . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: २ :: 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांब ( बा . ) यांच्या न्यायलयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री आर . एम . लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०३ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
भोकर यांचे पत्र क्र . ६०८/२०२२ , दिनांक ०१/११/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ८४८७ / २०२२- श्री . अमिताभ अ . पंचभाई , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/११/२०२२ 
ते ०५/११/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०६/११/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , 
दिनांक ०२/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०७ / ११ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीनपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री अमिताभ अ . पंचभाई , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या 
न्यायालयाचा विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री एस . ए . खलाने , सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा आणि जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०२ नोंव्हेंबर , २०२२ 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले : - श्री . सं . बा . डिगे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांचे 
पत्र क्रमांक २०११/२०२२ , दिनांक ११/११/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ९ ०७ ९ / २०२२ - श्री . सं . बा . डिगे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४/११/२०२२ ते १६/११/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १३/११/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
१२/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७/११/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सं . बा . डिगे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सं . बा . डिगे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली 
यांनी पहावे . 

नांदेड . दिनांक : - १४ नोंव्हेंबर , २०२२ 


नागेश वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचले : - १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश जावक 
क्रमांक ब -२ ( १ ) / ८ ९ ७३ / २०२२ , दिनांक १०/११/२०२२ . 

२. श्री वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांचे पत्र क्र .२८२१ / २०१२ , दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 

उपरोक्त संदर्भ क्र . १ 
जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ९ ०६० / २०२२ - 
अन्वये श्री वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये 
मंजूर करण्यात आलेली दिनांक १४/११/२०२२ रोजी एक दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - १४ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


२१ 


- 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश - १ , कंधार यांचे 
पत्र क्र .१४८६ / २०२२ , दिनांक १५/११/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


जा.क्र.ब २ ( १ ) / ९ १५७ / २०२२ श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ११/११/२०२२ व १२ / ११ / २०२२ या 
( २ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १३/११/२०२२ रोजीची 
सुट्टी जोडून , वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . ए . आनंद , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ कंधार हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या असत्या . 

नांदेड . दिनांक : १६ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श.ए. बांगर . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२२ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ५० ९ ५ / २०२२ , दि . १४/११/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ १५६ / २०२२- श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७/११/२०२२ 
ते १ ९ / ११ / २०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २०/११/२०२२ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक 
१६/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१/११/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


२८७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस . एम . 
बिरहारी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - १६ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांचे पत्र क्र . २ ९ १ ९ / २०२२ , दिनांक १५/११/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ १५ ९ / २०२२- श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७/११/२०२२ व १८/११/२०२२ या 
( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १६/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १ ९ / ११ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . गो . परवरे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . बी . अंभोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांनी पहावा . 

व 

नांदेड . दिनांक : - १६ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


२४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ४० ९ ८ / २०२२ , दि . ०५ / ० ९ / २०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ६ ९ २४ / २०२२- श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५ / ० ९ / २०२२ 
या ( १ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
बी . एम . एन . देशमुख , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०६ सप्टेंबर , २०२२ . 


२५ 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले : - श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ८२७८/२०२२ , दिनांक ०६ / ० ९ / २०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ६ ९ ५ ९ / २०२२ - श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६ / ० ९ / २०२२ या एक ( १ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १७ / ० ९ / २०२२ व १८ / ० ९ / २०२२ 
रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक १६ / ० ९ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपासून ते दिनांक १ ९ / ० ९ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश - २ 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ :: 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - ०७ सप्टेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्र . २४०४/२०२२ , दिनांक ०६ / ० ९ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ६ ९ ५० / २०२२ श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२ / ० ९ / २०२२ व १३ / ० ९ / 
२०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ० ९ / 
२०२२ ते ११ / ० ९ / २०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०८ / ० ९ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते १४ / ० ९ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जि . दु . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

श्री . जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . 
आर . डी . माने , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी 
पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०७ सप्टेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


२७ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचले : श्रीमती एस . एल . सोयंके , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०५ / ० ९ / २०२२ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . ४१२०/२०२२ , दि . 
०५ / ० ९ / २०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ६ ९ ४ ९ / २०२२ - श्रीमती एस . एल . सोयंके , 
४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६ / ० ९ / 
२०२२ व ०७ / ० ९ / २०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०५ / 
० ९ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८ / ० ९ / २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एल . सोयंके , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एल . सोयंके , ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
:: २ :: 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती एस . एम . 
बिरहारी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - ०६ सप्टेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२८ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले : - श्री . ए . आर . धामेचा , अति , सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
यांचे पत्र क्रमांक ११६०३/२०२२ , दिनांक २३/११/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ३ ९ ४ / २०२२ - श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त , 
सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२/११/२०२२ रोजी 
एक दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . आर . धामेचा , अति सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . धामेचा , अति 
सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड . दिनांक : - २४ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


२८ ९ 


वाचले : - श्री . ए . डी गोरे . ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र क्रमांक ५१२४/२०२२ , दिनांक १६/११/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ३४ ९ / २०२२ श्री . ए . डी . गोरे , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८/११/२०२२ 
ते ०८/१२/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ११ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक २६/११/२०२२ व २७/११/२०२२ या दोन दिवसांची 
सुट्टी जोडून , दिनांक २५/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ० ९ / १२ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए . डी . गोरे , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . डी . गोरे , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ :: 

८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . एल . येलटी , 
९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - २३ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३० 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 


वाचले : - १. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्र .११३१ / २०२२ , दिनांक २३/११/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ३८४ / २०२२ - श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २३/११/२०२२ ते 
२५/११/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २६/११/२०२२ व २७/११/२०२२ रोजीच्या सुट्टया 
जोडून , दिनांक २३/११/२०२२ ते दिनांक २८/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


२ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . जी . 
ठाणेदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 
तसेच त्यांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , बिलोली या आस्थापनेवरील 
अधिकारी व कर्मचा - यांच्या वेतन देयंकावर तसेच इतर देयंकावर हुंडी , 
स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा 
अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २३ नोंव्हेंबर , २०२२ . 


चं . वि . मराठे , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३१ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक २२/११/२०२२ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . ५२६७/२०२२ , 
दि .२३ / ११ / २०२२ व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब - २ ( १ ) / ९ ३८५ / २०२२ : - श्रीमती एस . एम . बिरहारी / 
जगताप , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये 
दिनांक २१/११/२०२२ रोजी एक दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , ७ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बिरहारी / 
जगताप , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 

नांदेड . दिनांक : - २३ नोंव्हेंबर , २०२२ 


चं . वि . मराठे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


३२ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 


वाचले : - श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . २ ९ २ ९ / २०२२ , दिनांक २२/११/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ४५२ / २०२२ - श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८ / ११ / 
२०२२ ते ३०/११/२०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७/११/२०२२ रोजीची सुट्टी 
जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ग . रा . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांब ( बा . ) यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री 
आर . एम . लोळगे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांनी 

पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - २५ नोव्हेंबर , २०२२ . 


चं . वि . मराठे , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३३ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले : - श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ११६४ ९ / २०२२ , दिनांक २४/११/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ९ ४५ ९ / २०२२ - श्री . चं . वि . मराठे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २८/११/२०२२ ते ३० / ११ / २०२२ 
पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
दिनांक २७/११/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०१ / १२ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ :: 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश १ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांक : - २५ नोव्हेंबर , 


२०२२ . 


श . ए . बांगर 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


३४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . य . बा . गमे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड 
न्यायालय मुखेड यांचे पत्र क्र . ४६२२/२०२२ , दिनांक ०१/१२/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ६२६ / २०२२ - श्री . य . बा . गमे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२ / १२ / 
२०२२ ते ०५/१२/२०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . य . बा . गमे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , जोड न्यायालय मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . य . बा . गमे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग -२ 

दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या वर नमूद कालावधीतील 
विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . 
एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांनी पहावा . 


भाग -३ 

श्री . य . बा . गमे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय 
मुखेड यांनी यापुर्वी दिनांक ०२/१२/२०२२ ते ० ९ / १२ / २०२२ या ( ८ ) दिवसांची 
अर्जित रजेचा दिलेला अर्ज रद्दबातल करण्यात येते . 

नांदेड . दिनांक : - २ डिसेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२ ९ १ 


३५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती किर्ती प्र . जैन- देसरडा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नांदेड यांचे पत्र क्र . ५६३३ / २०२२ , दिनांक ०१/१२/२०२२ व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र.ब २ ( १ ) / ९ ६२७ / २०२२- श्रीमती किर्ती प्र . जैन 
देसरडा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२/१२/२०२२ 
ते ० ९ / १२ / २०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ८ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती किर्ती प्र . जैन - देसरडा , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती किर्ती प्र जैन - देसरडा , 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: ०२ :: 

उपरोक्त कालावधीतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . ए . खलाने , सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांनी पहावा , 
तसेच त्यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड या आस्थापनेवरील सर्व प्रकारच्या 
देयंकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड . दिनांक : - २ डिसेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


३६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचले : - श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र क्र . २२७८/२०२२ , दिनांक २५/११/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ९ ५६५ / २०२२ - श्री . वि . म . गायकवाड , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८/११/२०२२ 
व १ ९ / ११ / २०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची , अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


२ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . म . गायकवाड , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड . दिनांक : - ३० नोव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३७ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचले : - १. श्री . अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , भोकर यांचे पत्र क्र . ६५१/२०२२ , दिनांक १८/११/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्र 
व त्यावरील आदेश . 


२. श्री . अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर 
यांचे पत्र क्र . ६६५/२०२२ , दिनांक २८/११/२०२२ सोबत फिटनेस प्रमाणपत्र 
व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ५४८ / २०२२ - श्री . अमिताभ अ . पंचभाई , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १ ९ / ११ / २०२२ ते 
२५/११/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ७ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २६/११/२०२२ व २७/११/२०२२ रोजीच्या सुट्टया 
जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री अमिताभ अ . पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री अमिताभ अ . पंचभाई , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 

नांदेड . दिनांक : - २ ९ नोंव्हेंबर , २०२२ 


श . ए . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३८ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , बिलोली यांचे पत्र क्र .११४ ९ / २०२२ , दिनांक २८/११/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


भाग १ - पुरवणी 


जा.क्र.ब २ ( १ ) / ९ ५३० / २०२२. श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २ ९ / ११ / २०२२ 
रोजी एक दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . जी . 
ठाणेदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - २८ नोव्हेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


३ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले : - १. श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि . ०४/११/२०२२ व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा . क्र . ४ ९ ७७ / 
२०२२ , दि .०५ / ११ / २०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


२. श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि .० ९ / ११ / २०२२ व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा . क्र . ५०१६/२०२२ , दि .० ९ / ११ / २०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील वाढीव परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , 
वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


कार्यालयीन आदेश 


असत्या . 


जा.क्र.ब २ ( १ ) / ९ ७१५ / २०२२ - श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०५ / 
११/२०२२ ते ०७/११/२०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनूस , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रुहीना अंजुम मो . युनुस , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


नांदेड . दिनांक : - ५ डिसेंबर , २०२२ 


श . ए . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


४० 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . दिनेश द . माने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांचे पत्र क्र . ८०१/२०२२ , दि . ०३/१२/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्धवेतनी रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


२ ९ ३ 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ७१६ / २०२२- श्री . दिनेश द . माने , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५/१२/२०२२ रोजी 
( १ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०४/१२/२०२२ रोजीची 
सुट्टी जोडून , दिनांक ०३/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेंनंतर ते 
दिनांक ०६/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दिनेश द . माने , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दिनेश द . माने , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एम . आर . 
सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


४१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले : - श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ९ ७११ / २०२२ , दिनांक ०५/१२/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ७४१ / २०२२- श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६/१२/२०२२ ते ० ९ / १२ / २०२२ पर्यत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०५ / 
१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १०/१२/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 

येते . 


कार्यालयीन आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा न्यायाधीश -२ 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चं . वि . मराठे , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


:: २ 


जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश १ , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ५ डिसेंबर , २०२२ . 


नागेश वि . न्हावकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


४२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचले : - श्री अमितसिंह र मोहने , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलुर यांचे पत्र क्र . २४८२/२०२२ , दिनांक ०२/१२/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / ९ ७५४ / २०२२- श्री अमितसिंह र मोहने , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/१२/२०२२ ते २३/१२/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( १२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २४/१२/२०२२ व २५/१२/२०२२ रोजीच्या सुट्टया जोडून , दिनांक 
११/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६/१२/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री अमितसिंह र . मोहने , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री अमितसिंह र . मोहने , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलुर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती आर . एन . खान , 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांनी पहावा , तसेच त्यांना दिवाणी 
न्यायालय कनिष्ठ स्तर , देगलुर आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयंकावर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ०५ डिसेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


: 


४३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले 

व 

श्री . मो . श . पौळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मुखेड यांचे पत्र जा . क्र . २४७२/२०२२ , दि . ०५/१२/२०२२ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


जा . क्र.ब २ ( १ ) / ९ ८०८ / २०२२ . श्री . मो . श . पौळ , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६/१२/२०२२ 
ते ० ९ / १२ / २०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , दिनांक ०५/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१०/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . मो . शं . पौळ , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मो . शं . पौळ , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

: २ : 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . एन . एस . बारी , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , यांनी पहावा . 
नांदेड . दिनांकः- ६ डिसेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचले : - श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड 
यांचे पत्र क्र.९ ६६७ / २०२२ , दिनांक ०३/१२/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 

जा.क्र.ब - २ ( १ ) / ९ ६८१ / २०२२- श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५/१२/२०२२ ते ०७/१२/२०२२ 
पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ०४/१२/२०२२ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०३/१२/२०२२ 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


२ ९ ५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती उषा . वि . इंदापुरे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: ०२ :: 


उपरोक्त कालावधीतील तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती आर . आर . पटवारी , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ३ डिसेंबर , २०२२ . 


नागेश वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


४५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले : - श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांचे पत्र क्र . ३१२५/२०२२ , दिनांक ०२/१२/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ९ ६६२ / २०२२ - श्री . वि . गो . परवरे , 
सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/१२/२०२२ रोजी 
एक ( १ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०४/१२/२०२२ 
रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०२/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ०५/१२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . गो . परवरे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


: २ : 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , माहूर व सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी 
व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . बी . अंभोरे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , किनवट यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ०३ डिसेंबर , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


४६ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती अ . कृ . मांडवगडे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र क्र . ५४१४/२०२२ , दिनांक ०२/१२/२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र.ब २ ( १ ) / ९ ६६१ / २०२२. श्रीमती अ . कृ . मांडवगडे , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०५/१२/२०२२ 
ते ० ९ / १२ / २०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती अ . कृ . मांडवगडे , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अ . कृ . मांडवगडे , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री एस . ए . खलाने , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड . दिनांक : - ३ डिसेंबर , २०२२ 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . ५ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३-२९ , २०२३ : चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , कन्नड 

कन्नड शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या 
सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 

रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण . 
क्रमांक ८० ९ दि . १७.०३.२०२३ 


ज्याअर्थी कन्नड नगरपरिषद , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम २६ ( १ ) 
नुसार प्रारुप विकास योजना कन्नड दि .११.११.२०२२ चे सुचनेव्दारे नागरीकांच्या 
सूचना हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची सुचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात औरंगाबाद विभागीय पुरवणी भाग , १ अ मध्ये दि.१७ 
२३.११.२०२२ रोजी प्रसिध्द झाली आहे . 


आणि ज्या अर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकतीचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दि .२०.०२.२०२३ रोजी सादर केला . 


औ . भाग १ अ -५ 


आणि ज्या अर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर 
विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने , तो मान्य करुन व त्यात बदल 
सुचवून , उक्त योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी 
ठराव क्र . ३७ दि . १४.०३.२०२३ पारित केलेला आहे . 


[ किंमत : 0.00 रुपये 


११ 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील 
तरतूदीनूसार उक्त योजनेच्या मसूदयात केलेले फेरबदल नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 


त्या अर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूदयात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची परिशिष्ठ “ अ ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरीकांच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारुप 
विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामाकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरीता नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी , नगर परिषद कन्नड . 

२ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा . 
ठिकाण : कन्नड 
दि .१७.०३.२०२३ 


स्वाक्षरीत / 

( नंदकिशोर भोंबे ) 

मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , कन्नड . 


१२ 


क्रमांक 

एम -१ 

एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 

एम -५ 

एम -६ 

एम -७ 

एम -८ 

एम - ९ 


एम - १० 

एम -११ 

एम -१२ 

एम -१३ 

एम -१४ 


एम -१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ठ अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार प्रस्तावित केलेल्या फेरबदल / बदलांची सुची 

फेरबदल / बदलांचा तपशिल 

आ.क्र .१ आठवडीबाजार विस्तार या आरक्षणाची सिमा मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणानुसार कायम करण्यात यावी . 
आ.क्र .५ आंबेडकर उद्यानाच्या उत्तर बाजूस दर्शविलेले रहिवास क्षेत्र सार्वजनिक व निमसार्वजनिक क्षेत्र समाविष्ट करण्यात 

यावे . 


भाग १ अ - पुरवणी 


आरक्षण क्र .७ नगरपालिका उपयोगितेसाठीचे आरक्षणाच्या सिमेत बदल करुन या आरक्षणाच्या पुर्व बाजूस दर्शविलेले 
रहिवास विभागात दर्शविलेले क्षेत्र या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात यावे . 


मुख्य रस्त्यावरील दर्शविलेले Tot - Lot चे नामाभिदान महाविर किर्तीस्तंभ व उद्यान असे दर्शवावे . 

स्टेडीयमच्या दक्षिण बाजूस विद्यमान शाळेसाठीचे दर्शविलेले क्षेत्र भाजीबाजारसाठी आरक्षित करण्यात यावे . 
आ.क्र.९ दुकान केंद्र व भाजीबाजार यांचे नामाभिदान उद्यान असे करण्यात यावे . 

आ.क्र .३२ उद्यानखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात यावे . 


आ.क्र .४५ उद्यान या खालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात दर्शविण्यात यावे . 

आ.क्र . ४० Govt . Office Staff Quarter ची सिमा विद्यमान विकासाच्या अनुषंगाने नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे पुर्नरचित 
करण्यात यावी . 


आ.क्र .२४ चे नामाभिदान Housing for Urban Poor असे करण्यात यावे . 

स.नं .३७ मध्ये नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे १२.०० मी . रुंद रस्त्याची आखणी प्रस्तावित करण्यात यावी . 

स.नं. १४ मध्ये नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे १२.०० मी . रुंद रस्त्याची आखणी प्रस्तावित करण्यात यावी . 

स . नं . २ मध्ये नदीकाठी विद्यमान स्थितीत असलेले एक छोटे मंदिर नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे दर्शविण्यात यावे . 


प्रारूप विकास सुधारित योजनेतील आ.क्र .४४ शॉपिंग मॉल व टाऊन हॉल व आ.क्र .४३ उद्यान हि दोन्ही आरक्षणे एकत्रित 
करुन त्यांचे नामाभिदान उद्यान असे प्रस्तावित करण्यात यावे . 

स.नं .२ मध्ये दर्शविण्यात आलेला सार्वजनिक व निमसार्वजनिक वापर व त्यावर दर्शविण्यात आलेले T हे अक्षर कमी करुन 
त्यावर विद्यमान रहिवास वापर दर्शविण्यात यावा . 


स्वाक्षरीत / 
( नंदकिशोर भोंबे ) 
मुख्याधिकारी , 

नगरपरिषद कन्नड ता.कन्नड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३-२९ , २०२३ : चैत्र , २-८ , शके १ ९ ४५ 


Municipal Council Kannad 


NOTICE 


Publication of list of Modifications / Changes in 
Draft Development Plan of Kannad . u / s 28 ( 4 ) 
of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 


1966 


No.791 Date 14.03.2023 


Whereas , Kannad Municipal Council , being 
Planning Authority , has published the Draft Development 
Plan of Kannad u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and town planning act 1966 , vide notice dated 
11Nov2022 for inviting Suggestions / objections from 
public . The said Notice is published in Maharashtra 
Government Gazzette of Aurangabad Division , 
Supplement part.1 A.dated . 17-23Nov2022 . 


And whereas , after considering the suggestions / 
objections to the said Plan received within stipulated 
period , the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) 
of the said Act , has submitted its report to the said 
Planning Authority on 20.11.2022 


And whereas , the said Planning Authority after 
considering the report submitted by Planning 
committee , * accepted it and suggested changes in it 


and passed Resolution No.37 dated 14.03.2023 to 

make modifications / Changes to the said Plan and to 
submit the said Plan for sanction to the Government 
u / s 30 of the said Act ; 

And whereas , it is necessary to publish the said 
modifications / changes made in the said Plan for 
inspection of the public as per section 28 ( 4 ) of the 
said Act ; 


Now , therefore , the list of modifications / changes 
made u / s 28 ( 4 ) of the Act , by the said Planning Authority 
is hereby published as Appendix - A as per the provisions 
of said Act for information of the public . The said Draft 
Development Plan showing the modifications / changes 
is kept open for the inspection of the public in the 
following offices , on working days , during office hours 
for a period of 30 days 

1. The Chief Officer , Kannad Municipal Council 
Assistant Director , Town Planning , Aurangabad 


2 . 


१३ 


Branch . 


Place Kannad . 

Date 17.03.2023 . 


Sd / 

Nandkishor Bhombe , 
Chief Officer , 

Municipal Council Kannad . 


98 


No 

M1 


M2 


M3 


M4 


M5 


M6 


M7 


M8 


M9 


M10 

M11 

M12 
M13 

M14 


M15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ २ ९ , २०२३ : चैत्र , २८ , शके १ ९ ४५ 


Appendix - A 

List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act 


भाग १ अ - पुरवणी 


Details of modifications / changes 

Boundary of site No 01 Extension to weekly market is propose to kept intact as per 
sanction Development Plan 

Residential Zone Shown to the Northern Side of Site No 05 Ambekar Udhyan is propose 
to be included in public zone . 

Residential Zone Shown to the eastern side of site No 07 Municipal Propose is propose 
to include in site no 07 and Accordingly the Boundary of Site No 07 is propose to Modify . 
Existing Tot - lot Shown on existing Highway is propose to redesignated as Mahavir- kirti 
stambh and Garden . 


Area shown as Existing School to the South side of the Stadium is propose to the shown 
as new Reservation for Vegetable market . 

Site No 9 Shopping center and Vegetable market is propose to redesignated as 
Garden . 


Site No 32 Garden is propose to deleted and land so released is propose to include in 
Residential Zone . 


The land as shown on the plan from Site No 45 Garden is propose to deleted and land so 
released is propose to include in Residential Zone . 

The Boundaries of site No 40 Govt office staff quarter is Propose to rearrange as shown 
on plan due to existing Development 

site no 24 is propose to redesignated as Housing for Urben poor 

New road alignment of 12 m . is propose in S. No. 37 as shown in plan . 
New road alignment of 12 m . is propose in S. No. 14 as shown in plan . 
Existing temple near river is propose to mark in S. No. 02 as shown on plan 

Site no 44 Shopping mall and Town hall and site no 43 Garden is propose to be amalgamated 
and redesignated as Garden . 


public semi public zone with Alphabet T shown in s . no . 2 is propose to be delided and 
included in Residential Zone . 


Sd / 

Nandkishor Bhombe , 
Chief Officer , 
Municipal Council Kannad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


